महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) या 
संवर्गातील प्राचार्य, उपप्राचार्य,औ.प्र. 
संस्था, मुख्याद्यापक शा.तं.मा.शा/केंद्र 
यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : परिवि २०२१/प्र.क्र.१०४/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुख्य इमारत, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ मे, २०२१ 


वाचा :- 
सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र: परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९.०२.२०१६ 


प्रस्तावना :- 
कौठल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 


संचालनालयांतर्गत, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) या संवंर्गातीळ अधिकाऱ्यांची दोन वर्षांच्या 


परिवीक्षाधीन कालावधीकरिता pared विकास व उद्योजकता विभागाच्या शासन आदेशांन्वये प्रथम 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी / 


कर्मचारी यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सुचना पारित 


करण्यात आल्या असून महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) या संवर्गातील wrestles अधिकाऱ्यांनी 


परिवीक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण Hoa असल्याने खालील अधिकाऱ्यांचा 


परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेठा :- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात 


दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट - ब (तां) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा परिवीक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्या 


असल्याने त्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी या परिच्छेदातीलळ खालील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर 


दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक पाच येथे नमूद दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा 


नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्रमांक सहामध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः परिवि २०२१/प्र.क्र.१०४/व्यशि-१ 


अ.क्र नाव व पदनाम र्जू परिवीक्षाधीन | परिवीक्षाधीन | पदावरील सेवा 
दिनांक कालावधी पुढे | कालावधी | नियमितपणे पुढे 
ढकलण्याची समाप्त चाळू ठेवण्याचा 
कारणे केल्याचा दिनांक 
दिनांक 
शिळा २ ३ विका आ 4 & 
q श्री. ठाकुर कृष्णा भरत, | 09.08.209g |४ दिवस afore | ०४.०९.२०१८ | ०५.०९.२०१८ 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, रजा 
राहता 
२ श्री. विकास विश्वास | ०३.११.२०१७ | निरंक ०२.११.२०१९ | ०३.११.२०१९ 
थोटे, 
मुख्याध्यापक, 
शा. तं. मा. वि. होवगाव, 
जि. अहमदनगर 
३ श्री. पी. डी. हरीदास, ०२.११.२०१७ | निरंक ०१.११.२०१९ | ०२.११.२०१९ 
प्राचार्य, 
औ. प्र. संस्था, सांगोला, 
जि. सोलापूर 
४ श्री. मनोज मधुकर | ०२.११.२०१७ | 30 दिवस अजित | ०१.१२.२०१९ | ०२.१२.२०१९ 
बिडकर, प्राचार्य, र्‌जा 


औ. प्र. संस्था, चिमूर 


4 श्री. शिवकुमार सुधाकर | ०६.०४.२०१७ | निरंक ०५.०४.२०१९ | ०६.०४.२०१९ 
जुमनाके, 

स. प्र. स. 

मुलभुत प्रशिक्षण तथा 
अनुषंगिक केंद्र द्वारा औ. 
प्र.संस्था- जालना 


& श्रीमती. सीमा भुषण | 30.04.2099 |२८दिवसरजा २६.०६.२०१९ | २७.०६.२०१९ 
महाजन (कु. तेलंग), 
सहायक प्रशिक्षणार्थी 
सल्ह्लागार , 

मु. प्रशि. सुचना. के. द्वारा 
औ. प्र. संस्था, वर्धा 


संचाळक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
कळविण्यात येते की, सदर अधिकाऱ्यांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने 
नियमानुसार तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 
३. सदर शासन आदेशा सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवी-२७१५/ 
प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय परिवी-२७१५/ प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग 
प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः परिवि २०२१/प्र.क्र.१०४/व्यशि-१ 


छ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१४१५००३००६०३ असा आहे. हा BA 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ment and 


\de=400032, st=Maharashtra, 
14c0c03933b517a839feb4c64184c7F 


Kishor Baliram | 
Nanvare प्या 
(किशोर ब. ननवरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
३. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
४. सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, पुणे / नाशिक / अमरावती 
/ औरंगाबाद / नागपूर/मुंबई. 
५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
संबंधित अधिकारी. 
निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


